सहायक वनसंरक्षक गट-अ 
(कनिष्ठ श्रेणी) यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


महसूल व वन विभाग, मंत्रालय 
शासन आदेश क्रमांक : एमएफएस-०९.२२/प्र.क्र.२२०/फ-८. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 


मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक : २१ नोव्हेंबर, २०२२ 


शासन आदेठा :- 


शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कामे पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 


प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (५) अंतर्गत तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 


सहायक वनसंरक्षक,गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या खालीलप्रमाणे करण्यात 


येत आहेत :- 
अ.क्र. अधिका-यांचे नाव व पदनाम बदलीने पदस्थापनेचे पपव  श]ोरा 
ठिकाण 

| a | 2 3 PB 

i श्री. अशोक राम TSS, उप संचाळक, वन प्रशिक्षण | रिक्‍त पदावर 
सहायक वनसंरक्षक (प्रादेशिक व संस्था, चिखलदरा 
अतिक्रमण निर्मुलन), परतवाडा 
मेळघाट वन विभाग, चिखलदरा. 

2. श्री.अमितराज रमेश जाधव, सहायक वनसंरक्षक रिक्‍त पदावर 
सहायक वनसंरक्षक (प्रादेशिक व (सामाजिक वनिकरण), 
वन्यजीव), धुळे स्थित शिरपूर. नंदुरबार 

3 श्रीमती राधिका गंगाधर फळफळे, । सहायक वनसंरक्षक कक्ष-६ | रिक्‍त पदावर 
सहायक वनसंरक्षक (वन्यजीव), प्रधान मुख्य वनसरक्षक, 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालय, । सामाजीक वनिकरण, पुणे 
नागपूर 

४ | श्री.जितेद्र जनार्दन कोराळे, सहायक वनसंरक्षक रिक्‍त पदावर 
सहायक वनसंरक्षक(वन्यजीव), (मुल्यांकन-१) नाशिक 
डहाणू वनविभाग, स्थित कासा 


शासन आदेशा क्रमांकः एमएफएस-०९.२२/प्र.क्र.२२० /फ-८ 


५ | श्रीमती क्र्तुजा गणपत लटके सहायक वनसंरक्षक-२, रिक्‍त पदावर 
सहायक वनसंरक्षक, प्रसिद्धी व सामाजिक वनिकरण, नाशिक 
माहिती अधिकारी, नागपूर. 

६ श्री. बी. व्ही. पाटील सहायक वनसंरक्षक (जंकास व | श्री.संजय कदम यांच्या 
सहायक वनसंरक्षक, विशेष व्या्र  । कॅम्पा) अलिबाग वन विभाग, =| सेवानिवृत्तीने 
संरक्षण दल कार्यालय,साकोली रायगड स्थित अलिबाग. दि.३०.११.२०२२ रोजी 

रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 

७ | कु. वर्षाराणी राजाराम खरमाटे सहायक वनसंरक्षक, रिक्‍त पदावर 
सहायक वनसंरक्षक, सावंतवाडी वन | सामाजिक वनिकरण वाडा- 
विभाग, सांवतवाडी (प्रादेशिक कॅम्पा) | जव्हार वन विभाग 
वन विभाग, सावंतवाडी. 

८ | at. सुधीर विनायक सोनवले सहायक वनसंरक्षक (दक्षिण) । श्री. संजय कांबळे, यांच्या 
सहायक वनसंरक्षक, महाबळेश्वर  । बोरीवली बदलीने रिक्‍त होणा-या 
सातारा पदावर 

९ श्री. कैलास मारुती गिते सहायक वनसंरक्षक सामाजिक | रिक्‍त पदावर 
सहायक वनसंरक्षक (वन्यजीव) वनिकरण, बीड 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल 
प्रमुख) म.रा. नागपूर यांचे कार्यालय 

हि श्रीमती शिल्पा बाबुराव रुपनवर, सहायक वनसंरक्षक, पुणे वृत्त | रिक्‍त पदावर 
सहायक वनसंरक्षक, सामाजिक  । (निर्देशन विभाग) वनसंरक्षक 
वनीकरण नागपूर सामाजिक वनिकरण विभाग 

पुणे 

¥ q श्रीमती आश्विनी खोपडे सहायक वनसंरक्षक (जंकास व | रिक्‍त पदावर 
सहायक वनसंरक्षक (वन्यजीव) कॅम्पा) नाशिक पश्चिम नाशिक 
यावल वनविभाग,नाशिक 

१२ | श्री. अमोल बाबासाहेब गर्कल सहायक वनसंरक्षक रिक्‍त पदावर 
उप विभागीय वन अधिकारी राजुरा, | (वनीकरण व वन्यजीव) 
मध्य चांदा वन विभाग, चंद्रपूर अहमदनगर वन विभाग स्थित 

राहूरी 

१३ | श्री. संजय बबन कांबळे उप संचालक (शिक्षण-४) , वन । रिक्‍त पदावर 
सहायक वनसंरक्षक, दक्षिण प्रशिक्षण संस्था, शहापूर. 
बोरीवली 


२. 


सदर नियुक्ती / पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यास नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या जागी 


हजर होण्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्याला नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर 
होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-०९.२२/प्र.क्र.२२० /फ-८ 


झाले, याबाबत संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी शासनास sunil.pandhare@nic.in या ई-मेल 
संकेतस्थळावर त्वरीत कळवावे. श्री. बी. व्ही. पाटील, सहायक वनसंरक्षक, विशेष व्याघ्र संरक्षण, दळ 
कार्यालय-साकोली यांना बदलीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी दि.३०.११.२०२२ नंतर कार्यमुक्त करावे. 

४. संबंधित अधिकाऱ्याला शासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. 


तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम - ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधित 
अधिकाऱ्याला मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही. 


५. सदरहू बदली आदेशानुसार संबधित अधिकारी तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा 
कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारे असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचेविरुद्ध 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


६. सदर झासन आदेश, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२११२११९०३१४२४१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUNIL PANDURANG ® 
PANDHARE 


(सुनिल पांढरे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
) मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 
) 
) 
) 


AN AD 


ee 


o~ 


4 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

मुख्य वनसंरक्षक /वनसंरक्षक / उप वनसंरक्षक (सर्व) 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/ नागपूर 
qo) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी 

११) प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक 

१२) संबंधित अधिकारी (प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), म.रा.नागपूर यांचे मार्फत) 

१३) निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन. 


an 


S 


S 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


